महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील अल्पभाषिक 
नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व त्यांना 
सुविधा-सवलती देण्याबाबत विचार करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मकसी-१०१२/३४७/प्र.क्र.५१/२०२०/३६ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ९ डिसेंबर, २०२० 


वाचा: -१) शासन निर्णय समक्रमांक मकसी-१०१२/३४७/प्र.क्र.१२६/२०१२/३६ दि. ७ मार्च 2093 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने 
दावा सांगितलेल्या ८६५ गावातील अल्पभाषिक नागरिकांच्या सामाजिक, शौक्षणिक, सांस्कृतिक 
हक्कांची पायमल्ली होऊ नये तसेच भारतीय संविधानाच्या तरतुदीनुसार अल्पभाषिक नागरिकांना 
दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची राज्याची जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने अल्पभाषिक 
नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, त्यांना घटनेनुसार द्यावयाच्या सुविधा / सवळती यांचा आढावा 
घेऊन नवीन सवलती आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक 
विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
शुद्धीपत्रक: - 

उपरोक्त शासन निर्णयातील तक्‍त्यामधील अनुक्रमांक ११ येथे “सहसचिव, अल्पसंख्यांक 
विकास विभाग” या ऐवजी “उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१॥१/.॥६8॥/०५॥[॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२०१२०९१५१६०५५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VALVI JANA 
JIVA 


(ज.जि.वळवी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मकसी-१०१२/३४७/प्र.क्र.५१/२०२०/३६ 


४. मा.मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य / वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये / आदिवासी 


विकास / शालेय शिक्षण / उच्च व तंत्र शिक्षण /पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य / अल्पसंख्यांक 
विकास) यांचे खाजगी सचिव. 


५. मा.राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन / सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य / वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव (प्र.सु. व र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


प्रधान सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सहसचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व कार्यासने, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


निवडनस्ती (कार्यासन-३६). 


द्रव्ये / आदिवासी विकास / शालेय शिक्षण / उच्च व तंत्र शिक्षण / सांस्कृतिक कार्य / 
अल्पसंख्यांक विकास / मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


